अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक 
स्तर) योजनेंतर्गत पात्र विशेष शिक्षकांचे 
थकित मानधन अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- याचिका २०२२/प्र.क्र.१५६/ एसडी-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २४ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ :- 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.०४.०३.२०२४ रोजीचे पत्र. 
२) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४ चे परिपत्रक. 
३) मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे अवमान याचिका क्र. ७६३/२०२३ व 
संलग्न इतर ३४ याचिकांमधील दि. ०८.०४.२०२४ रोजीचे आदेश. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना शासन निर्णय दि. ३१.०८.२००९ अन्वये 
इयत्ता ९ वी व १२ वी साठी कार्यान्वित करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत ११८५ विशेष शिक्षक व ७२ 
शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देताना कोणत्याही प्रशासकीय तरतुदींचे पाळन न केल्याने सदर 
विशेष शिक्षक व शिपाई यांना देण्यात आलेल्या युनिट मान्यता व त्याअनुषंगाने विभागीय शिक्षण 
उपसंचालक यांनी प्रदान केलेल्या वैयक्तिक मान्यता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) स्तरावरून विहित 
कार्यपद्धतीचा अवलंब करून रद्द करण्यात याव्यात तसेच त्यानुसार संबंधित व्यक्‍तींना विशेष शिक्षक / 
शिपाई पदावरून कमी करण्यात यावे असे झासनाच्या दि.०७.०७.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात 
आले होते. 
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सन २०१५ मध्ये संबंधित युनिट मान्यता 
रद्द व सेवा समाप्ती आदेशा निर्गमित केळे. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक) योजना प्रकरणी 
विशेष शिक्षकांनी युनिट मान्यता व त्यानुषंगाने देण्यात आलेल्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याबाबत व 
सेवासमाप्ती आदेशाच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका 
क्र.१०३०/२०१६ दाखल केली होती. सदर यचिकेप्रकरणी मा. न्यायालयाने दि. २५.०८.२०१६ रोजी 
"शिक्षण संचालक यांचे सेवासमाप्तीबाबतचे आदेशा रद्द करून संबंधीत याचिकाकर्ते यांना सेवेमध्ये 
पुनर्स्थापित करण्याबाबत तसेच सदर कालावधीचे मानधन अदा करण्याबाबत तसेच थकबाकी 
असल्यास ती अदा करण्यात यावी" असे आदेशा दिले आहेत. 
३. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) या योजनेंतर्गत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे fears शिक्षक यांनी थकीत मानधनाप्रकरणी अवमान याचिका क्र.७६३/२०२३ 
दाखल केली असून त्यास इतर ३४ अवमान याचिका देखील संलग्न करण्यात आल्या आहेत. सदर 
याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भाधीन क्र. ३, दि.०८.०४.२०२४ अन्वये याचिकाकर्ते विशोष 
शिक्षकांना थकीत मानधन अदा करण्याबाबत आदेशा पारीत केले आहेत. 
२. अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतर्गत उक्त अवमान याचिकांमध्ये एकूण ६७ याचिकाकर्ते असून, 
मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. ७६३/२०२३ दाखल 
करण्यात आली आहे. सदर रिट याचिकेस इतर अवमान याचिका संलग्नित करण्यात आल्या आहेत. 
याचिकाकर्ते पात्र ठरलेल्या fears शिक्षकांना थकित मानधन व अपात्र ठरलेल्या याचिकाकर्ते 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका २०२२/प्र.क्र.१५६/ एसडी-१ 


अपात्रतेच्या आदेशापर्यंत केलेल्या कामाचे मानधन अदा करण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), 
प्राथमिक शिक्षण संचालनायलय, पुणे यांनी याचिकानिहाय व अदा केलेल्या थकित मानधनाच्या 
रक्कमेच्या तपशिलानुसार संदर्भाधीन क्र. १, दि. ०४.०३.२०२४ अन्वये विनंती करण्यात आली होती. 
त्यानुसार, अवमान याचिकेतील एकूण go याचिकाकर्त्यापैकी 29 याचिकाकर्त्त्याचे थकित मानधन/ 
सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत करण्यात आली आहे. 

३. संचालनालयाच्या उपरोक्त तपशिलानुसार अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत दाखल 
करण्यात आलेल्या अवमान याचिकांमध्ये ६७ पैकी ४६ याचिकाकर्ते यांचे थकित मानधन/ सेवासमाप्ती 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मानधन अदा करणे प्रलंबित आहे. त्यानुसार, ४६ विशेष शिक्षकांचे थकित 
मानधन/सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मानधन अदा करण्यासाठी रक्‍कम 
रु.१२,०९,१८,४६८/- ( अक्षरी रूपये बारा कोटी नऊ लक्ष अठरा हजार चारशे अडुसष्ठ फक्त ) इतका 
निधी आवश्‍यक आहे. सदर निधी “मागणी क्र. ई-२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
शिक्षक व इतर सेवा, (00) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(२२०२ आय ६१२), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत मा. उच्च न्यायालय मुंबई, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखळ अवमान याचिका क्र. ७६३/२०२३ व इतर संलग्न याचिकांमधील ६७ 
पैकी ४६ याचिकाकर्ते यांचे थकित मानधन/ सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मानधन अदा 
करण्यासाठी रक्‍कम रु.१२,०९,१८,४६८/- (अक्षरी रूपये बारा कोटी नऊ लक्ष अठरा हजार Aa 
अडुसष्ठ फक्त) इतके अनुदान “मागणी क्र. ई-२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
शिक्षक व इतर सेवा, (00) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(२२०२ आय ६१२), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त याचिकांमधील विशेष शिक्षक 
यांचे थकित मानधन अनुज्ञेय असलेल्या विशेष शिक्षक यांनाच मानधन अदा करावे. विशेष शिक्षक यांचे 
थकित मानधनाची रक्‍कम अनुज्ञेय असलेल्या विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करण्यात यावी. 
विशेष शिक्षक यांना दुबार मानधन अदा होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. याबाबत कोणतीही 
अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना जबाबदार धरण्यात 
येईल. 


३. उपरोक्तनुसार मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. 
वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर 
करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका २०२२/प्र.क्र.१५६/ एसडी-१ 


४. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई यांचेकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष 
अधिकारी (रोख शाखा/ लेखा शाखा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी" तर सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
"नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
निधी कोषागारातून आहरित करून निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. राज्य प्रकल्प 
संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे 
यांना हस्तांतरीत करावा. 


री वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि. ०१.०४.२०२४ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत 
आहे. सदरचे अनुदान ald अनुदान असून यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सादर करण्यात आले आहे. या अनुदानाच्या अटी व शर्ती सदर शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत. ७. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०१/१४७१, दि.१६.०४.२०२४ व 
वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५३०/व्यय-५, दि. १९.०४.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


G: सदर areas निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२४१५५५५३६१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ग०५-॥१४॥५॥९ £ . 
MAHAJAN टं — 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८. सर्व सह सचिव/ उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली ११० ००१. 
१०.आयुक्‍्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
१२.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका २०२२/प्र.क्र.१५६/ एसडी-१ 


१३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/ नागपूर. 

१४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

१५.संचालक, ळेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-६३. 

१६.सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग). 

१७.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१८. उप सचिव (विद्यार्थी विकास), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखाशाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.निवड नस्ती (एसडी-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


